Reg . No . NP CITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 12th November 2015 . 


MORMA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ४१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५- ११ , २०१५/ कार्तिक १४- २० , शके १९३७ [ पृष्ठे ३, किंमत : ३० . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


१ - २ 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , नाही. | भाग एक - अ . - (भाग चार -ब या मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार - अ , चार - ब 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) , केवळ नागपूर विभागाशी 
व चार – क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नियम व आदेश . 

नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ नागपूर १- ३ 

लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २१७१ . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


क्र . सहा अधी .( आस्था )- ८१५ - २०१५ . 

कु . एस . एम . बन्सोड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर ह्यांची दिनांक ४ - ११ - २०१५ ते 
१- ०५- २०१६ पर्यंत एकूण १८० दिवसांची प्रसूती रजा मिळणेबाबतचा अर्ज 
मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेकडे पाठविण्यात येत आहे . 

४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, चंद्रपूर या न्यायालयाचे कार्यभार कु . एस. एम . बन्सोड , ह्या त्यांचे 
कामावर रुजू होईपर्यंत श्री . बी . बी . शेळके , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर , यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ . 
ना -एक -१ (१६९७). 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २१७२ . 

__ आदेश 
क्र . सहा अधी.( आस्था )- ८२५ -२०१५. 

कु . एस . एम . बन्सोड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर ह्यांचीदिनांक ०२- ११ - २०१५ ते 
२९- ०४ -२०१६ पर्यंत एकूण १८० दिवसांची प्रसूती रजा मिळणेबाबतचा अर्ज 
मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेकडे पाठविण्यात येत आहे . 

जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्र . सहा अधीक्षक ( आस्था ) -८१५- २०१५ , 
दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०१५ अन्वये दिनांक ४ - ११ - २०१५ ते १ - ५ - २०१५ 
पर्यन्तची प्रसुती रजा मिळणेबाबतचा आदेश रद्द करण्यात येत आहे . 

४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर या न्यायालयाचे कार्यभार कु . एस . एम . बन्सोड , ह्या 
त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत श्री . बी . बी . शेळके , सह दिवाणी न्यायाधीश, 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर , यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ५- ११ , २०१५ / कार्तिक १४- २० , शके १९३७ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २१७३ . 


आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २१७५ . 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


क्र . सहा अधी.( आस्था)- ८२७- २०१५ . 


संदर्भ : - ( १) श्री . प्र . ह . नेरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट ह्यांचा वाढीव अर्जित 
रजा मिळणेबाबतचा दिनांक २८ -१० -२०१५ रोजीचा अर्ज . 


श्री . आ . दे. करभाजन २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वरोरा, यांना दिनांक ०३- ११-२०१५ ते 
५-०४-२०१५ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जीत रजा तसेच दिनांक 
०२- ११ -२०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ६- ११ -२०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


( २) जिल्हा व सत्र न्यायालय , वर्धा आदेश क्र . १०३५ - बी 

२- १- २००२,दिनांक १६- १०- २०१५ , 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . दे. करभाजन २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वरोरा हे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटिप २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आ . दे. 
करभाजन २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , वरोरा, हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . " 


क्र . १०९७- बी - २-१ - २०१५. 

श्री . प्र. ह . नेरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांची दिनांक २२- १० - २०१५ ते 
२३ - १० - २०१५ पर्यंत २ दिवसांची अर्जित ही संदर्भिय आदेश क्रमांक ( २ ) 
मधील दिनांक १९ - १०- २०१५ ते २१- १०- २०१५ पर्यंत ३ दिवसांची अर्जीत 
रजेला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . सं . दा . गरड, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट हे वरिल कालावधीत त्यांचे स्वतःचे 
न्यायालयाचे काम सांभाळून सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील . 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , वरोरा, यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . आ . दे. करभाजन 
हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९( ब ) चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र . ह . नेरकर , हे वरिल कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २१७४ . 


आदेश 


क्र . सहा अधी.( आस्था )- ५२५५- प्रलंबीत - २०१५. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २१७६ . 


आदेश 


श्री . आ . दे. करभाजन २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वरोरा, यांना दिनांक १६- ११ - २०१५ ते 
५-०४ -२०१६ पर्यंत एकूण बीस दिवसांची परिवर्तीत रजा ०८ - ११-२०१५ ते 
१५- ११- २०१५पर्यंत दिवाळीनिमित्य व दिनांक ६-१२- २०१५-रविवार या सुटीच्या 
फयदासह तसेच दिनांक ०७ -११ - २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
७ - १२- २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मिळण्याबाबतचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्र नमूना - ३ व नमूना- ५ प्राप्त होईपर्यन्त 
प्रलंबीत ठेवण्यात येत आहे . 


___ क्र . १०९८ - बी -२-१ - २०१५. 

श्री . सु . ना . राजुरकर, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा, ह्यांचा 
दिनांक २६- १० - २०१५ ते २९ - १० -२०१५ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत 
रजा ही दिनांक २६- १०- २०१५ चे का . वे. पासून ते दिनांक ३० - १०- २०१५चे 
का . वे. पुर्वीपर्यंत मंजूर करण्यांत येत आहे . 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , वरोरा , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री . आ . दे. करभाजन 
हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . ध. य . काळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , तथा अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे 
न्यायालयाचे काम सांभाळून दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांचे 
न्यायालयाने काम पाहिले . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


चंद्रपूर : 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०१५ . 


( अवाच्य ), 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९( ब ) चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सु . ना . राजुरकर , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ५-११ , २०१५ / कार्तिक १४- २० , शके १९३७ 


३ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २१७७ . 

आदेश 
क्र . १०९९ - बी -२ - १ - २०१५. 

श्री . रि . र. मावतवाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कारंजा( घा ) 
ह्यांचा दिनांक २८ - १० - २०१५ ते २९ - १० - २०१५ पर्यंत एकूण २ दिवसांची 
परिवर्तीत रजा विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . अ . नं . जयस्वाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी ह्यांनी 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कारंजा ( घा .) ह्यांचे न्यायालयाचे काम 
निर्देशानुसार पाहिले . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९( ब) चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . रि . र . मावतवाल , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कारंजा ( घा .) या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


२ . श्री . कमलेश अधिकारी विशेष वसुली बँकेचे कार्यक्षेत्र 
रतनलालजी साहू 

अधिकारी करीता भंडारा , 

गोंदिया चंद्रपूर, 
गडचिरोली , 
नागपूर व 

वर्धा जिल्हा 
अटी व शर्ती : 

( १ ) या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर दिनांक 
३१- १०- २०१६ या कालावधीपर्यंत मर्यादित राहील . 


( २) या आदेशान्वये ज्या बँकेच्या अधिकारी व्यक्तींना वसुलीचे अधिकार 
प्रदान करण्यात आले आहेत अशा अधिकारी व्यक्तींची बदली, निवृत्ती , 
राजीनामा , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


वर्धा : 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ . 


अ . मु . चांदेकर , 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वर्धा . 


( ३ ) या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर संबंधीतांनी अत्यंत 
जबाबदारीने करावा. ज्या तरतुदीचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत , 
त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावेत . उक्त अधिका -याचे याबाबतचे 
काम असमाधानकारक दिसून आल्यास किंवादिलेल्या अधिकाराचा दुरूपयोग/ 
गैरवापर होत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार केव्हाही 
काढून घेण्यात येतील व संबंधीत अधिकारी प्रशासकीय कार्यवाहीस पात्र 
ठरेल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २१७८ . 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

आदेश 


( ४) या आदेशान्वये दिलेले अधिकार काढून घेणेबाबत बँकेने विनंती 
केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येईल . 

( ५ ) मा . सहकार आयुक्त पुणे ह्यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक 
अर्थ- सहकारी कर्जवसुली- धोरण - १९९८ दिनांक १७- ३- १९९८ मधील मार्गदर्शक 
सुचनानुसार वसुलीची कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील . 


( ६ ) शेतीच्या तारणावर सहकारी पत यंत्रणेमार्फत कर्ज घेतले आहे , व 
अशी जमीन किंवा शेती शासनाने संपादित केली आहे, मात्र भूस्वामी 
शेतक - यास नुकसान भरपाई पूर्णपणे किंवा काही अंशी मिळालेली नाही 
अशा प्रकरणी संबंधित विभागकडून आवश्यक ती माहिती घेऊन भरपाईच्या 
रकमेतून वसुली करावी . 


क्र . विसनिना- अर्थ- ३- क - १५६-विवअ- ३४८७- २०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम क्र . १०७ आणि महाराष्ट्र शासन , 
सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल 
१४९३-११६२-सीआर-४७ -१५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , प्रवीण वानखेडे,विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर विभाग , नागपूर या आदेशान्ये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६१ अंतर्गत नियम क्र . १०७ मधील अधिकार ( उपनियम 
( ८ ), (१४ ), (१६ ), ( १९ ), ( २१ ), ( २२) , ( २३ ) वगळून जनता सहकारी बँक 
लि ., गोंदिया या बँकेच्या खालीन नमूद अधिकारी यांना थकित कर्ज वसूलीची 
कार्यवाही करण्याकरिता नागपूर विभागाचे अंतर्गत नागपूर , वर्धा, गोंदिया , 
भंडारा , चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हा कार्यक्षेत्राचे मर्यादेत याद्वारे अधिकार 
प्रदान करीत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६( १ ) ( अ ) (ब ) ( क ) नुसार विशेष वसूली अधिकारी म्हणून खालील 
अनुसूची दर्शविलेल्या अधिका- यास पुढील अटींना अधिन राहून प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . विशेष वसूली अधिका-याचे नांव हुद्दा शक्तींची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( १ ) ( २) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 
१. श्री . भरतकुमार वरीष्ठ लिपीक विशेष वसुली बँकेचे कार्यक्षेत्र । 
ललितभाई पारेख 

अधिकारी करीता भंडारा , 

गोंदिया चंद्रपूर , 
गडचिरोली , 
नागपूर व 
वर्धाजिल्हा 


___ ( ७) वसूली अधिका -याने वसूल केलेली रक्कम तीन दिवसांच्या आंत 
बँकेच्या खात्यात जमा केली पाहिले . 

( ८ ) वसुली अधिकारी यांचेकडे स्वातंत्र दिलेली वसुली प्रकरणे, वसूल 
करावयाची रक्कम व प्रकरणात केलेली वसुली यासंबंधी मासीक अहवाल 
वसुली अधिकारी निहाय दर महिन्याचे ५ तारखेचे आंत सादर करावा . 


( ९ ) सरचार्ज वसुलीचा भरणा शासकीय कोषागारात तात्काळ करावा . 


सदरहू आदेश आज दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी निर्गमीत करण्यात 
येत आहेत . 


नागपूर : 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ . 


प्रवीण वानखेडे , 
विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


